महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ नुसार 
“क”नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात राज्य 
रोजगार हमी योजनेची राज्यात अंमलबजावणी 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७४/नवि-१६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - १८ नोव्हेंबर, २०२१. 


संदर्भ : - 
१) महाराष्ट्र रोजगार हीमी अधिनियम, १९७७(सुधारणा २००६) 
२) नियोजन विभाग/ रोहयो प्रभाग, शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो २००५/ 
प्र.क्र.१०४/ रोहयो-१०,दिनांक २३ डिसेंबर, २००५. 
3) नियोजन विभाग/रोहयो प्रभाग, शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो २०१२/ 
प्र.क्र.५५/रोहयो-१०,दिनांक ०३ मार्च, २०१४. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ मधील कलम 2 () नुसार ग्रामीण क्षेत्राच्या व्याख्येत 
“क” वर्ग नगर परिषद क्षेत्राचा समावेश होतो. दि. २३ डिसेंबर, २००५ च्या शासन निर्णयानुसार 
राज्य निधीतून “क” वर्ग नगरपरिषदेच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम १९७७ ची 
अंमलबजावणी करणेबाबत आदेश देण्यात आले होते. तसेच राज्यातील टंचाईची परिस्थिती 
विचारात घेऊन व मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ०९ एप्रिल, २०१३ च्या बैठकीत दिलेले आदेशा 
विचारात घेऊन ज्या “क” वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रात कामाची मागणी आहे, त्या “क” वर्ग 
नगरपरिषद क्षेत्रात दि. ३१ जुले, २०१३ पर्यंत तदर्थ व्यवस्था म्हणून रोजगार हमी योजना 
राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय दि.१६ एप्रिल, २०१३ रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. 
तसेच संदर्भ क्र.३ अन्वये संपूर्ण राज्यात “क” वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रात सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीकरिता स्वतंत्र कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये परिच्छेद क्र.१० 
नुसार “क” वर्ग नगरपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्रात रोजगार हमी योजनेंतर्गत अकुडाल-कुठाल 
कामाच्या खर्चाचे ६०:४० चे प्रमाण राखणे, परिच्छेद क्र.१२ नुसार कुठल भागावरील खर्चाच्या 
२५% रक्‍कम नगरपरिषद / नगरपंचायत निधीतून उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. तथापि, सदर 
तरतूदींची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. शासन 
निर्णयातील विहित तरतूदींच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ नुसार शासन निर्णय दिनांक ०३ मार्च, २०१४ 
अन्वये राज्यातील “क” वर्ग नगरपरिषदा/नगरपंचायत क्षेत्रात राज्य रोजगार हमी योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीच्या 
अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी :- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७४/नवि-१६ 


© राज्यातील सर्व “क” वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रात रोहयो अंतर्गत कामे 
करताना कुठल कामावर करावयाच्या Yo टक्के खर्चापैकी २५ टक्के रक्‍कम संबंधित 
“क” वर्ग नगरपरिषद/नगरपंचायत यांनी त्यांच्या स्वनिधीतून उपलब्ध करावा. 

« याबाबतच्या कार्यवाहीवर आयुक्‍त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांनी त्यांच्या यंत्रणेमार्फत सनियंत्रण करावे. 


०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0/१9॥॥.9०५.) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२११११६१३२६११९६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sharad Gyanoba --- itt 
Kirwale नया 
(शरद किरवले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
५. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई 
६. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
८. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. सर्व कक्ष अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. निवडनस्ती, नवि-१६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


